RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


JAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ७५ ( २ ) ] 


सोमवार, जून १ ९, २०१७/ ज्येष्ठ २ ९, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १६१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


चौक , 


• 


गृह 

विभाग 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जून २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक एमपीआय. ०४१७ / प्र.क्र .२१६ / पोल- १२. - ज्याअर्थी मायक्रो लिझिंग अॅण्ड फंडिंग लि ., मायक्रो फायनान्स क्रेडिट को - ऑपरेटीव्ह 
सोसायटी लि . व मायक्रो फायनान्स को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी ( यात यापुढे “ उक्त वित्तीय संस्था ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय 
संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश 
ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध जेलरोड पोलीस स्टेशन, सोलापूर शहर येथे गु.र.नं. ६८/२०१५ भा.दं.वि.कलम ४०६, ४२०, ३४ , सह 
एम.पी.आय.डी. अॅक्ट , १९९९ कलम ३, प्रमाणे 

गुन्हा 

नोंदविण्यात आला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेलीमालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून त्याचप्रमाणे 
उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) (यात यापुढे 
ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट -कलम (१ ), कलम ५, कलम ८ चे पोट -कलम (१ ) आणि 
कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे , आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, 
उप विभाग सोलापूर, जि . सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 

( १ ) 
भाग चार ब - १६१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ ९, २०१७ / ज्येष्ठ २९ , शके १९ ३ ९ 


अनुसूची 
मायक्रो लिझिंग अॅण्ड फंडिंग लि ., मायक्रो फायनान्स क्रेडिट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि . व मायक्रो फायनान्स को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी या 
संस्थेचे संचालक व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे 


( अ ) स्थावर मालमत्ता : 
अ.क्र . 

मालमत्ताधारकाचे नाव 

( २ ) 


मालमत्तेचेविवरण 

( ३ ) 


१ . 


~ 


२ . 


. 


प्रभातकुमार चंद्रशेखर पंडा, युनिट मॅनेजर , 
सेक्टर २७, सिवूड , नवी मुंबई . 
व्यकप्पा नागप्पा पुडूर , रा . १३१ , 
एलआयजी ग्रुप , विडी घरकुल, सोलापूर. 
व्यकप्पा नागप्पा पुडूर , रा . १३१ , 

ग्रुप , विडी 

घरकुल, सोलापूर . 
व्यकप्पा नागप्पा पुडूर , रा . १३१ , 

ग्रुप , विडी 

घरकुल, सोलापूर . 


३ . 


एलआयजी 


४ . 


एलआयजी 


५. 


सि.स.नं .१०४२९, न्यु पाच्छा पेठ, टी पी . १, प्लॉट नं .२० / १७७, म.न.पा. घर नं . 
१५५७, दाजी पेठ आर.सी.सी. बांधकाम क्षेत्रफळ ४ ९.४२ चौ.मी.ता. जि . सोलापूर . 
सोलापूर महानगरपालिका पेठ क्र .३२, विडी घरकुल, मालमत्ता क्र.९ ४५ ९, 
एलआयजी ग्रुप आय १४७, सोलापूर . 
सोलापूर महानगरपालिका पेठ क्र .३२, विडी घरकुल , मालमत्ता क्र . ८७०५ , 
एलआयजी १०, ग्रुप आय ३, सोलापूर, ता . जि . सोलापूर. 
सोलापूर महानगरपालिका, कसबे, सोलापूर हैद्राबाद रोड, पुणे गृह निर्माण व क्षेत्र 
विकास मंडळ, सोलापूर भाग -२ पैकी विडी घरकुल ग्रुप जे-२ प्लॉट नं.६१ , 
क्षेत्रफळ ५०.५० चौ . मी . ता . जि . सोलापूर . 
सोलापूर महानगरपालिका पेठ क्र .१६ पाच्छा पेठ , विडी घरकुल, 
मालमत्ता क्र . ९ १११, २३५ / १४- ए, सोलापूर , ता . जि . सोलापूर . 
सोलापूर महानगरपालिका पेठ क्र .७० ई. के. कसबे- सोलापूर मालमत्ता क्र .४५५१, 
घर नं .५२, योगेश्वरनगर सोलापूर , क्षेत्रफळ २५.० ९ चौ . मी . ता . जि . सोलापूर. 
सोलापूर महानगरपालिका, कसबे, सोलापूर स.नं. १४४/१, भाग्य नगर , 
प्लॉट नं .८३० / ८३१, क्षेत्रफळ ५०.०५ चौ . मी., ता. जि . सोलापूर . 
सोलापूर महानगरपालिका कसबे, सोलापूर स. नं . ११५/२ ब, क्षिरलिंग नगर , 
प्लॉट नं.४२, क्षेत्रफळ ५५.७४ चौ . मी . ता.जि. सोलापूर . 
कसबे सोलापूर स. नं . १२०/१ ब, चंद्रोदय गृहनिर्माण मंडळ , कोटा नगर , 
प्लॉट नं .१३३, क्षेत्रफळ ६२.६६ चौ . मी . ता . जि . सोलापूर. 


६ . 


. 


सत्यनारायण दत्तात्रय दासरी, रा . १८५, 
भवानी पेठ , धोत्रेकर वस्ती, सोलापूर . 
संतोष गोविंद जल्ला, रा . घर नं . २ ९ १६ , 
जे -१, जुना विडी घरकुल, सोलापूर . 
संतोष गोविंद जल्ला, रा . घर नं . २ ९ १६ , 
जे -१, जुना विडी घरकुल , सोलापूर. 
संतोष गोविंद जल्ला, रा . घर नं . २ ९ १६ , 

विडी घरकुल , सोलापूर. 
संतोष गोविंद जल्ला, रा. घर नं . २ ९१६ , 
जे-१, जुना विडी घरकुल, सोलापूर. 


७ . 


८ . 


जे -१, जुना 


९ . 


( ब ) जंगम मालमत्ता (बँक अकाउंट ) 


अ.क्र . 


खातेधारकाचे नाव 

( २ ) 


बँकेचे नाव व खाते क्रमांक 

( ३ ) 


शिल्लक रक्कम 

( ४ ) 


( १ ) 


१ . 


अॅक्सिस बँक, चेंबुर शाखा, खाते क्र . ०६३०१०२०००१४५३५ 


४ , ९ ० , ९ ५४ / 


मायक्रो फायनान्स लिमीटेड , 
रुरकेला. 
मायक्रो लिझिंग व फंडिंग 


२ . 


अॅक्सिस बँक, चेंबुर शाखा, खाते क्र . ९१००२००२१२२८०७२ 


१,०८,४६,५४२/ 


लिमीटेड , सुरत . 


३ . 


अॅक्सिस बँक, चेंबुर शाखा, 

खाते क्र . ०६३०१०२०००१४२८ ९ 


३८,२३,६ ९९ / 


मायक्रो फायनान्स लिमीटेड , 
रुरकेला. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


युवराज अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जून १९ , २०१७ / ज्येष्ठ २ ९, शके १९ ३ ९ 


20 


३ 


HOME DEPARTMENT 


Second Floor, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 16th June 2017. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT , 1999. 

No. MPI. 0417 /C.R . 216 / Pol- 12. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Micro Leasing and Funding Ltd , Micro Finance Credit Co -operative Society 
Ltd , Micro Finance Co -operative Society Ltd. ( hereinafter referred to " as the said Financial 
Establishment”) and so also Directors of the said financial establishment complaining that they 
have defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas an offence has been registered against the accused at Jail road Police Station 
Dist. Solapur City vide C.R. No. 68/2015 u /s. 406 , 420 , 34 of Indian Penal Code r/w . section 3 of 
M.P.I.D. Act , 1999 ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interest of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 , sub - section 
( 1 ) of section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial 
Establishment)Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act ) the Government 
of Maharashtra hereby , 

(a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Directors and their relatives as specified in the Schedule ; and 

(6 ) appoints the Sub Divisional Officer , Sub Division , Solapur, Dist. Solapur to be the 
Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Directors . 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render 
necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 

Schedule 


Micro Leasing and Funding Ltd , Micro Finance Credit Co -operative Society Ltd , Micro 
Finance Co -operative Society Ltd , its Directors and their Family Members and Relative the said 
property list as under , — 

(A ) Immovable Property . 


Description of property 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of the 
property owner 

( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Prabhatkumar 
Chandrashekhar Panda , 
Unit Manager, Sector 27 , 
Seawoods , Navi Mumbai. 


Solapur City Survey No.10429 , New Pacha Peth , T. P. 1, 
Plot No.20 / 177,Municipal Corporation House No.1557, 
Daji Peth , Area 49.42 Sq. Meter with 4 rooms RCC . 
Dist . Solapur. 
Solapur Municipal Corporation , Peth No.32 , 
Widi House Property No.9459 , L.I.G. Group I 147 , 
Dist . Solapur . 


2 Vankappa Nagappa Pudur, 

r /o . 131 , L.I.G. Group , 
Widi House Solapur . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ ९, २०१७ / ज्येष्ठ २९ , शके १९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3 


Vankappa Nagappa Pudur , 
r /o . 131, L.I.G. Group , 
Widi House , Solapur . 
Vankappa Nagappa Pudur , 
r /o . 131, L.I.G. Group , 
Widi House , Solapur. 


4 


Solapur Municipal Corporation , Peth No.32 , 
Widi House Property No.8705 , L.I.G. 10 , Group 3 
Dist. Solapur. 
Solapur Municipal Corporation , Kasabe , Solapur 
Hydrabad Road , Pune Housing Society and area 
development Board , Solapur , Widi House, Group J- 2 , 
Plot No. 61, Area 50.50 Sq . Meter , Dist. Solapur . 
Solapur Municipal Corporation , Peth No.16 , Pacha Peth , 
Widi House, Property No.9111, 235 / 14 - A , Dist. Solapur . 


5 


6 


Satyanarayan Dattatray 
Dasari, r /o . 185 , Bhavani Peth , 
Dhotrekar Vasti, Solapur. 
Santosh Govind Jalla , 
House No. 2916 , J - 1 , 
Old Widi House , Solapur. 
Santosh Govind Jalla , 
House No. 2916 , J - 1 , 
Old Widi House , Solapur . 


Solapur Municipal Corporation , Peth No. 70 , E. K. Kasabe 
Solapur , Property No.4551, House No.52 , Area 25.09 Sq. 
Meter, Yogeshwar Nagar, Solapur, Dist . Solapur . 


7 


8 


Santosh Govind Jalla , 
House No. 2916 , J - 1 , 
Old Widi House , Solapur. 
Santosh Govind Jalla , 
House No. 2916 , J - 1 , 
Old Widi House , Solapur . 


Solapur Municipal Corporation , Kasabe , 
Survey No. 144/1 , Bhagyanagar, Plot No. 830/831 , 
Area 50.05 Sq. Meter , Dist. Solapur . 
Solapur Municipal Corporation , Kasabe , 
Survey No. 144/1 , Bhagyanagar , Plot No. 42 , 
Area 55.74 Sq . Meter , Dist. Solapur . 
Solapur , Kasabe Survey No. 120/1 B , Chandroday Housing 
Society , Kota Nagar, Plot No. 133 , Area 62.66 Sq . Meter , 
Dist . Solapur. 


9 


( B ) Immovable property ( Bank Accounts ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of the 
Account Holder 

( 2 ) 


Name of Bank and 
Account No. 

( 3 ) 


Balance 
Amount 

( 4 ) 


1 


4,90,954/ 


2 


1,08,46,542/ 


Micro Finance Co -operative Axis Bank , Chembur Branch 
Society Ltd ; Ruekela 

A / C No.063010200014535 
Micro Leasing & Funding Ltd ; Axis Bank , Chembur Branch 
Surat. 

AIC No.910020021228072 
Micro Finance Co-operative Axis Bank , Chembur Branch 
Society Ltd ; 

A / C No.063010200014289 


3 


38,23,699 / 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ AJETRAO , 
Deputy Secretary , Home Department , 

Government of Maharashtra . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


